सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन साजापाया 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १५ ] 


बुधवार , दिनांक २५ एप्रिल २०१८ : वैशाख ५ , शके १९४० 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडुन 

आदेश 
क्रमांक - जा .क्र .२०१८ / जिबी/ डेस्क - १/ एमयुएन / कावि -११.- महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलमातील 
तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती (नामनिर्देशीत सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या 


अधिकारानुसार नुसार मी ,जिल्हाधिकारी बीड असे जाहीर करतो की , बीड 
जिल्हयातील आष्टी नगरपंचायतीच्या नामनिर्देशीत सदस्य सौ . पद्यिनी शिवाजी 
कदम यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेच्या निवडीसाठी दिनांक 
३० .०१ .२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत खालील परिशिष्टातील 
स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेले उमेदवार नामनिर्देशीत सदस्य म्हणुन नामनिर्देशीत 
केलेले आहेत .निम्नोक्त नामनिर्देशीत सदस्याचा पदावधी विद्यमान आष्टी 
नगरपंचायतीच्या कालावधी पर्यंत राहील. 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


१ 


आष्टी 


निंबाळकर अविनाश शिवाजी 


ठिकाण :- बीड 
तारीख :- २४ / ०४ / २०१८ 


जिल्हाधिकारी,बीड . 


औ . भाग- १ - अ ( असा.)- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


